राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण 
शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या लेखाशिर्षामध्ये 
सुधारणा करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/(४८/१८)/तांशि-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१३ डिसेंबर, २०१८. 
संदर्भ:- 

१) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दि.१३ ऑक्टोबर, २०१६ 
२) शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/तांशि-४, दि.१५ एप्रिल, २०१७ 
3) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.१/नियोजन/राजर्षिशाहुयोजना/३८६, दि. १५ मार्च, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

राज्यात सुरु असलेल्या राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेस शासन 
निर्णय क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५०१/तांशि-४, दि.१३ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये “राजर्षि छत्रपती शाहु 
महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना” ह्या नावाने संबोधण्यात येत होते. त्यानंतर शासन निर्णय, उच्च व 
तंत्रशिक्षण विभाग क्र.टीईएम-२०१६/प्र.क्र.५५९/तांशि-४, दि.१५ एप्रिल, २०१७ अन्वये या योजनेच्या नावात 
बदल करण्यात आला असून, आता योजनेचे नाव “राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजना” असे आहे. संदर्भाधीन दि.१५ मार्च, २०१८ अन्वये संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी सदर योजनेच्या 
लेखाशिर्षामध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार सदर योजनेच्या लेखाश्रिर्षामध्ये 
सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या लेखाश्रिर्षामध्ये खालीलप्रमाणे 
बदल करण्यात येत आहे.:- 


योजनेचे यापूर्वीचे नाव व लेखाशिर्ष योजनेचे सुधारित नाव व लेखाशिर्ष 
“ay छत्रपती ae महाराज शिक्षण शुल्क | “राजर्षि छत्रपती ae महाराज शिक्षण शुल्क 
प्रतिपूर्ती योजना (ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे | शिष्यवृत्ती योजना” 

वार्षिक उत्पन्न रु.१.०० लक्ष पेक्षा अधिक नाही, अश्या 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना ५०% 
शुल्क प्रतिपूर्ती)” 


मागणी क्र.डब्ल्यू-३, “मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, | मागणी क्र. डब्ल्यू-३, “मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, 
तंत्रशिक्षण- १०७, शिष्यवृत्या-(००) - (००)(०६) | तंत्रशिक्षण- १०७, शिष्यवृत्या-(००) - (००)(०६) 
राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क | राजर्षि छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क 
UATE योजना (कार्यक्रम) (२२०३ ०७४८) -३१, | शिष्यवृत्ती योजना (कार्यक्रम) (२२०३ ०७४८) - ३४, 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/(४८/१८)/तांशि-३ 


Rajashree Chhatrapati Shahu Maharaj Fee 
Reimbursement Scheme (Reimbursement of 
50% Education Fees of Students of Vocational 
Education whose or whose parents Annual 
Income is below Rs.1 Lakh) 


Demand No. W-3, 
Major Head 2203, Technical Education - 107, 
Scholarships- (00) - (00)(06) Rajashree 
Chatrapati Shahu Maharaj Fee Reimbursement 
Scheme (Scheme) (2203 0748) - 31, Grants in 
aid, (Non Salary) 


Rajarshi Chhatrapati §Shahu 
Educational Fees Scholarship Scheme 


Maharaj 


Demand No. W-3, 

Major Head 2203, Technical Education - 107, 
Scholarships- (00) - (00)(06) Rajarshi 
Chhatrapati Shahu Maharaj Educational Fees 
Scholarship Scheme (Scheme) (2203 0748) - 
34, Scholarships/ Stipends. 


२. सदर आदेडा आर्थिक TF २०१९-२० पासून अंमलात येतील. 


३. हे आदेश महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) एक महाराष्ट्र, मुंबई यांच्याशी विचार विनिमय करुन 
त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५/२०१८-१९/५३०, दि.१६ जुले, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१११/अर्थ-८/२०१८, दि.१५ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८१२१३१४४८१३७००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sanjay A. Dharurkar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Higher and Technical Education 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S | 
anjay A. 
2.5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7be 
h | [| | 6bee2301 1448b7Fc64d138630b9c76ae7a2, 
cn=Sanjay A. Dharurkar 


(संजय धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई. 
३) सह-संचालक, तंत्रशिक्षण सर्व विभागीय कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, बृहन्मुंबई. 
५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (/॥_0 Section), Yh महाराष्ट्र, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
४) वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई. 
५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन साशि-१/तांशि-४, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवड नस्ती / तांशि-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


